सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभागातील 
अस्थायी पदे दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- सववि-३३.१७/प्र.क्र.११२ /आस्था-१, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :-१ मार्च, २०१९. 
वाचा:- 

१.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सववि-३३०२/प्र.क्र.२४०/आस्था-१, दि.२६.२.२००४. 
२.शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९(भाग-७)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दि. १.९.२००४ 
३.शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दि. ४.१०.२००४ 
४.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सववि-३३१४/प्र.क्र.३५७/आस्था-१, दि. २८.८.२०१४. 
५.शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु -१, दि. ११.२.२०१६ 

६.शासन निर्णय वित्त विभाग, पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तय सुधारणा-१, दि. २१.९.२०१६. 

७.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सववि-३३.१६/प्र.क्र.९९/आस्था-१, दि. २४.१०.२०१६. 
८. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सववि-१०.१६/प्र.क्र.४६३/आस्था-१, दि. ६.१२.२०१६ 
९. झासन निर्णय वित्त विभाग, पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १०.२.२०१७ 
qo. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सववि-३३.१७/प्र.क्र.११२ /आस्था-१, 

दि.०८.०३.२०१७ 

११. झासन निर्णय वित्त विभाग, पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३.१०.२०१७. 
१२. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सववि-३३.१७/प्र.क्र.११२ /आस्था-१, 
दि.१०.१०.२०१७ 

१३.शासन निर्णय वित्त विभाग, पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०१.२०१८ 

१४.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सववि-३३.१७/प्र.क्र.११२ /आस्था-१, 
दि.२०.०१.२०१८ 

१५.शासन निर्णय वित्त विभाग, पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८ 

१६.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सववि-३३.१७/प्र.क्र.११२ /आस्था-१, 
दि.०७.०३.२०१८ 

१७.शासन निर्णय वित्त विभाग, पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०७.०९.२०१८ 

१८.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सववि-३३.१७/प्र.क्र.११२ /आस्था-१, 
दि.२२.१०.२०१८ 

१९. शासन निर्णय वित्त विभाग, पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन निर्णय दिनांक २८.८.२०१४ अन्वये मंजूर केलेल्या सुधारित 
आकृतीबंधानुसार सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभागातील एकुण २२६ मंजुर पदांमधून गट “Se संवर्गातील ८ 
पदे विभागाच्या दि.६.१२.२०१६ रोजीच्या आदेशान्वये निरसित करण्यात आळी आहेत. सदर ८ पदांपैकी 
शिपाई व सफाईगार संवर्गातील अनुक्रमे ५ व १ अशी एकूण ६ पदे ही अस्थायी पदे आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सववि-३३.१७/प्र.क्र.११२ /आस्था-१, 


२. त्यानुषंगाने विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २८.८.२०१४ अन्वये मंजूर केलेल्या सुधारित 
आकृतीबंधातील उर्वरित एकुण २१८ पदांपैकी ४४ अस्थायी पदांना संदर्भीय अनुक्रमांक १८ येथील दिनांक 
२२.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक २८.२.२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


३. आता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१९ येथील दि.२१.२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ ते दि. ३०.९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. 


४. वित्त विभागाच्या सदर दि. २१.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभागातील निरसित केलेली एकूण ८ पदे वगळता उर्वरित एकुण २१८ पदांमधील या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या “विवरणपत्र-अ” मध्ये नमुद केलेल्या ४४ अस्थायी पदांना या शासन निर्णयान्वये 
दि.१.३.२०१९ ते दि. ३०.९.२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


५. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक "व्ही-२, ३४५१-सेक्रेटरीएट आर्थिक सेवा-०९०-सेक्रेटरीएट- 
(०१) (09) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, दत्तमत (३४५१ ०३०४)" या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या 
वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०३०११७५५१५१५०२ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pallavi Kishor "प का 
Ko | e ka | sacs पगडा ळय 09edc1a71f9a6cd0f92b8 
सोबत : विवरणपत्र 'अ (पल्लवी कोळेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


tra, ou=Co-operation, Marketing and 


Wa: 
१.महालेखापाल (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
४.कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५.कक्ष अधिकारी (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सववि- ३३.१७/प्र.क्र.११२/आस्था-१, 
शासन निर्णय क्रमांक सववि-३३.१७/प्र.क्र.११२ /आस्था-१, दिनांक :- ०१ .०३.२०१९ सोबतचे विवरणपत्र 
विवरणपत्र-अ 
अ.क्र. पदनाम दि. २८.८.२०१४ | स्थायी पदे अस्थायी पदे 

रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार 

आकृतीबंधातील 

मंजुर पदे 


३ 
अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव २ 


सह सचिव/उप सचिव 


| : 


3 


2+(9") 
(सहकार आयुक्‍त व निबंधक 
सहकारी संस्था यांच्या 
आस्थापनेवरील सहनिबंधक 
संवर्गातील अधिकारी विकाअ या 
पदनामा ऐवजी अवर सचिव तथा 
सहनिबंधक या पदनामाने कार्यरत) 


अवर सचिव 


कक्ष अधिकारी 
वरीष्ठ स्वीय सहायक 


me) 
io 


2 
8 
4 


mn 


निवडश्रेणी लघुलेखक 


२ 
9 
१ 
4 


निम्नश्रेणी लघुलेखक 


Av 
way 


उच्चश्रेणी लघुलेखक 


oC 
A 


१३ | लिपिक/लिपिक-टंकलेखक/ 

9 
५ 
व 
r 


| -O 


—O Oo 


8 

3 

2 

4 
र 
र 
fF बँके. | 
२ 

८ 


सहायक 8 
९ | सहायक प्रभारी नोंदणी शाखा 
१२ | मुख्य टंकलेखक 
— ms i a a ( 
लेखापाल १ 


me) 
io 


शासन निर्णय क्रमांकः सववि- ३३.१७/प्र.क्र.११२/आस्था-१, 
सहायक लेखा अधिकारी 
(म.वि.व.ळे.से.) 
नाईक 


a शनन 
कळ जाळा कड कक जाळा याळ 
कक 8 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


